ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत पवित्र 
प्रणालीसाठी व शालार्थ 
प्रणालीसाठी Net Magic व्दारे 
cloud service शुल्कास मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.२/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा, क्र.मातंसं-०६०/३/२०१७/१, दिनांक १६ मे, २०१८ चे 
परिपत्रक. 
२) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा, क्र.मातंसं-०६०/३/२०१७/२, दिनांक १९ मे, २०१८ चे 
परिपत्रक. 
३) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.१४.०३.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
8) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण विभाग, क्र.ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र.९/संगणक, 
दि.१२ जून, २०२०. 
५) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशिका/२०२२/ई WS/NTT/ 
१४३/०२०९३, दि.२९ मार्च, २०२३. 
प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ व २ नुसार शासनाच्या सर्व विभागांच्या ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांसाठी माहिती 


तंत्रज्ञान संचालनालयाने निश्चित केलेल्या “Cloud Service Provider” कडूनच आवश्‍यक servers 


उपलब्ध करुन घ्यावायाचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार दि.१४.०३.२०१९ रोजीच्या 


प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत Netmagic या Cloud Service Provider ची निवड 


करण्यात आली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.४ अन्वये सदर खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. 


त्याअनुषंगाने आयुक्‍त, शिक्षण, पुणे यांनी संदर्भ we नुसार सादर केलेल्या देयकाच्या 
तपशिलानुसार M/s. NTT GLOBAL DATA CENTERS & CLOUD INFRASTRUCTURE 


INDIA PVT.LTD.( पूर्वीचे NET MAGIC IT SERVICES PVT.LTD.) यांना रु.६१,२२,८२५/- एवढी 


रक्‍कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


२. पवित्र प्रणालीसाठी व शालार्थ प्रणालीसाठी तसेच Student Portal मधील aadhar 


services करिता जुलै, २०२१ ते सप्टेंबर, २०२१ व जानेवारी 2022 ते जुले, २०२२ या कालावधीत 


झासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.२/संगणक 


दिलेल्या Cloud services शुल्काची एकत्रित रु.६१,२२,८२५/- (एकसष्ट लाख बावीस हजार 


आठडो पंचवीस फक्त) एवढी रक्‍कम अदा करण्यास BA मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ( २२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून 


सन २०२२-२३ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. सहायक संचालक (लेखा) माध्यमिक 


व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर निधी कोषागारातून 


आहरीत करुन संबंधितांना वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. sare निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ मधील 


उपविभाग-२ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३०/व्यय-५, दिनांक ३१.०३.२०२१ अन्वये प्राप्त 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३११०००२९३३२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIVEK GULABRAO SAPKAL 
V | V E K G LA B RA D )VERNMENT OF MAHARASH 
ANI EPARTMENT, 
25. 


ULABRAO SAPKAL 


(विवेक सपकाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 

१) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

2) मा.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.प्र.स.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


& 
9 


YS~>X «LH i WSS i wae ८. > > £-* 


8 
पृष्ठ २ पैकी २ 


|OOL EDUCATION 


